चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण 
व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार अनिवार्य 
योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-अ) / ७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 
वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक -मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१७, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक लेखानु-२०१७/ (प्र.क्र. ४३/१७)/२-अ, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०१७, 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१७/(प्र.क्र.३९/१७)/८-अ, 
दिनांक २० एप्रिल, २०१७, 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७, 
६) शासन निर्णय क्र, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१७/ (प्र.क्र. ४३/१७)/२-अ, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१७. 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१७/ (प्र.क्र. ४३/१७)/२-अ, 
दिनांक ३१ मे, २०१७. 
८) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-३७१७/(प्र.क्र.३९/१७)/८-अ, 
दिनांक ३१ मे, २०१७, 
९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१८, 
qo) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-३७१७/(प्र.क्र.३९/१७)/(८-ओ)/७-अ, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८, 
११) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक - २०१८/प्र.क्र.५६/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १७ मार्च, २०१८, 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक - १ येथील शासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-०१या 
आर्थिक वर्षापासून राज्यातील कृषि विद्यापीठांना योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित सहायक 
अनुदान सुत्र विहीत केळे आहे. त्यानुसार राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्र डी-३, २४१५ कृषि विषयक 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-अ) / ७-अ, 

संशोधन व शिक्षण" या मुख्य लेखाज्ञी्षाखाळी "०१, पीक संवर्धन","०३, पशुसंवर्धन" व "oy, 
मत्स्यव्यवसाय" या उपशीर्षातर्गत ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३६, 

सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता तसेच "मागणी क्र. डी-११, ६२१६ गृहनिर्माणासाठी कर्जे, " या 

मुख्य लेखाशीर्षाखाली ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा या बाबींसाठी सुधारीत अंदाज सोबतच्या परिशिष्ट “अ 

मधील विवरणपत्रातील स्तंभ - ९ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मंजुर केलेले सुधारित अंदाजानुसार अनुदान 

वितरीत करण्यात येत असून सदर अनुदान संदर्भ क्रमांक - ४ येथील दिनांक २० एप्रिल, २०१७ च्या शासन 

निर्णयातील अटी व शा्तींच्या तसेच खालील अटींस अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत 

आहे. 

१ सुधारीत अंदाजानुसार मंजूर केलेल्या अनुदानाचा उपमुख्यलेखाशिर्षनिहाय गटनिहाय, योजना 
निहाय आणि बाबनिहाय तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. कृषि विद्यापीठांनी व कृषि 
परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे 
/ बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते 
आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

२ कृषि विद्यापीठांना व कृषि परिषदेस मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे 
अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद 
आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


३) सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
अकोला, उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी आणि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपश्ीर्षातर्गत स्तंभ क्र. ९ खाली मंजूर 
केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक 
२७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ 
मध्ये न मूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक व सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


४ या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१७-२०१८ च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे जोडपत्र “अ” मधील 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या SBMS मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक 
निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-अ) / ७-अ, 

हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ (SH 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाने सुधारित अंदाजात मान्य 
केलेल्या स्पष्टीकरणास अनुसरुन मंजूर करण्यांत येत आहे. 


सदर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१२२००५४९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, _ | | 
Bharati Dinesh 0000 


ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 1 08b6605bc20e7 1b4742d 
inesh Dhuri 


Dhuri a 
(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

३. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), महात्मा Ho कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर, 

४. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली, जि.रत्नागिरी, 

५. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
जिल्हा परभणी, 

६. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
जिल्हा अकोला, 

७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/ दापोळी/ अकोला/ परभणी, 

८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा - अहमदनगर, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा - अकोला, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी /उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा - परभणी, 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१५.निवासी Serkan strat, मुंबई, 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी Sal, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१९.वित्त विभाग (व्यय-१/ बियुडी १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

२०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन Vat / ६ओ / ost, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

२१.कार्यासन ८-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-ओ) / 0-3, 


परिशिष्ट -“अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदु विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८ओ)/७अ, दिनांक २१/०३/२०१८ सोबतचे परिशिष्ट. 


समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ १०२१) 


(रुपये हजारात) 
सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
Pe See पुरक पुनर्विनि- एकूण सुधारित वाढ (+) / 
a लेखाशीर्ष ae आहरणव मूळ तरतूद अनुदान । योजनादावारे डी घट (-) 
संवितरण उपलब्ध करुन 
अधिकारी दिलेला निधी 
हय ; 2. 3. =o =] षु. ६. (ee .- >. ८. ९. f= 0५0३) ी 
१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
१) ०१पीकसंवर्धन og, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | उपविभागीय १०६,३०,१३ Lee | Ll 40§,30,93 १२५,७२,८६ | (+) १९,४२,७३ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ag सहायक अनुदाने(वेतनेतर | षि अधिकारी, | ११७०५४० | ५.००, f= | 800,85 | 94,03,80 |) १,६७,०५ 
(०१) म.फु. कृ.वि.ला सहायक अनुदान ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) अहमदनगर १७२२४२१ २ Poe dl १७२, 28,29 | १४०,७०,७७ । (-) 39,43,83 
का भतती एकूण २९०,२४,७२ | ५,००,०० ॥. २९५,२४,७९ | २८१,४७,०३ | (3०३,७७,५६ 
२) ०३ पशुसंवर्धन ३१ ,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)| उपविभागीय १२,८४ शि foe dl 92,28 99,44 () 9,28 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) कृषि २,९८,९३ शि शकि २,९८,९३ २,९८,९३ शि 
(००(०१ म.फु. ofa. ला सहायक अधिकारी , 
अनुदान अहमदनगर 
(२४१५ ०१९७) एकूण ३,११,७७ शिंगी शिक ३,११,७७ ३,१०,४८ (-) १,२९ 
३) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च | उपविभागीय 3,६२,७४ क शि ३,६२,७४ ३,६२,७४ णि 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) म.फु. कृ.वि. ला अहमदनगर 
कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमेइतकी एकूण ३,६२,७४ ष्‌ 7 ३,६२,७४ ३,६२,७४ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-ओ) / ७-अ, 


सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
पुनर्विनियो - सुधारित वाढ (+) / 
= लेखाशीर्ष जहा च वक पुरक OAT एकूण अंदाज घट (-) 
क्र. बाब संवितरण मूळ तरतूद अनुदान | उपलब्ध करुन g 
अधिकारी नु उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी 
ral : 2. ३. Pasa. ell षु. ६. [1 ७__| ८. ९. | 9, 
२) डाॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
8) 09 पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय pis] ३०,१२,७७ | - | = - | ३0,१२,७७ ३०,१२,७७ | 0 | 
ARS Sele सस्याना eat 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | अधिकारी, 340,00 | - | = | ३,६७,०० 3,30,30 (-) ३६,७० 
(00) (09) डॉ. बा. सा. को. कृ.वि. ला सहायक ३६, सहायक अनुदाने (वेतनो | दापोली ६६,६२,६३ | -__|___-_____|_६६६२,६३__ | ६४,९३,४२_ | (- १,६९,२१ 
अनुदान (२४१५ ००३४) 
एकूण १००,४२,४० Foo | hee: dl 9400, 82,80 86, 38,88 (-) 204,89 
०३ पशुसंवर्धन ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि| २,५६,१८ |. - |. - | २५,५६,१८ २,५६,१८. | ०. 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अधिकारी, ११,१४ Po -___| Po 99,98 40,02 (-) 9,92 
) (००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. ला सहायक| ३६ सहायक अनुदाने ( वेतन) दापोली १,०४,२७ [-___| i खै... १,०४,२७ १,०४, २७ po 
गवर (२७१1000 एकूण ३,७१५९ | - | = sf ३,७१,५९ ३,७०,४७ (-) 9,92 
०४ निवृत्तीवेतन उपविभागीय कृषि) २,७१,८२ | id २,७१,८२ २,७१,८२ शिका 
ope विषयक खर्च अधिकारी, 
१२० इतर सस्थाना सहाय्य सहायक अनुदाने 
©) (oo) (०२ डॉ.बा.सा. को. कृ. वि.ला सहायक = oe sialic डागली ४३४७५ [=| 88 ae 7१ 
अनुदान (२४१५ ०२४१ ३६ सहायक अनुदान( वतन) ८,९३,९३ Po -___| Po €,83,83 €,83,83 pF oe 
एकूण १२,०९,२० a ae 92,08,20 १२,०४,८५ (-) 8,34 
६२१६, गृहनिर्माणसाठी कर्ज, GY, कर्ज व आगाऊ रकमा उपविभागीय कृषि ७६,४३२ | चि 9&,03 ५२,४१ (-) 
F (००) (०१) कृषि विद्यापीठांच्या अधिकारी, 
) (०१ कर्मचा-यांना दापोली 
घरबांधणी अग्रीम (६२१६ ०२०१) एकूण ७६,४३ [_-___| =a ७६,४३ 42,89 (-) 2¥,02 
८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च |उपविभागीय कृषि) ३,१०,६० ण शि ३,१०,६० २,६२,९१ (-) ४७, ६९ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(00) (09) ST. TT. Ul. को. कृ. ला दाणेली 
कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतकी एकृण 
तती ण »१०, a 590, २,६२,९१ -) ४७, 
) समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी Se त कर eer a 100030 
सहायक अनुदान 
(२४१५ १०१२) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-ओ) / ७-अ, 


सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
ie ae aoa पुनर्विनियो - सुधारित वाढ (+) / 
= लेखाशीर्ष त्त oe पुरक WATER एकूण अंदाज घट (-) 
क्र बाब संवितरण मूळ तरतूद अनुदान | उपलब्ध करुन 
अधिकारी dst) उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी 
ral 2. 3. Noses ५. & | 8 | ८. ९. | 9, 
३) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
९) ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि ८९,०७,६६ | शिका ८९,०७,६६ ८९,०७,६६ | 
०१ पीकसंवर्धन अधिकारी, 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अकोला १२,४२,२० ५,००,०० aon १७,४२,२० १५,६७,९८ | (- १,७४,२२ 
(००) (03) डॉ. पं. दे. कृ. वि.ला सहायक 
अनुदान ३६ सहायक अनुदाने ( वेतन) १२४, २५, १० 4 aa १२४,२५,१० | ११४,९९,६८ | (- ९,२५,४२ 
(२४१५ ००४३) 
एकूण २२५,७४,९६ ५,००,०० २३०,७४,९६ | 298,04,32 |(-) १०,९९, ६४ 
१०) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) |उपविभागीय कृषि १,२५ शशी a 9,24 4,92 (-) 93 
०५ मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) अकोला 35६ षि aa 38,88 38,40 Oe 
(00) (03) डॉ. पं. दे. कृ. वि. ला सहायक 
अनुदान 
(२४१५ ०२६८) एकूण ३५,९१ शं शिडी ३५,९१ ३५,६९ (- २२ 
११) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च |उपविभागीय कृषि २,११,१४ | | २,११,१४ २,११,१४ 1 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(००) (१७) डॉ.पं.दे.कृ. अकोला 
वि.ला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या २११११७ a शि २११ २११] ति 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(२४१५ १०५९) एकूण 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र.३९ /(८-ओ) / 0-3, 


सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
सुधारित वाढ (+) / 
अ. VEG ae ac पुनर्विनियो - ve ae (+) 
लेखाशीर्ष ह पुरक जनाद्दारे एकूण अंदाज घट (-) 
क्र बाब संवितरण मूळ तरतूद अनुदान 
pala अनुदान | उपलब्ध करुन 
ao दिलेला निधी 
al ; 2. 3. 1_ ४ | ष्‌. ६. | ow ८. ९. | 9. 
४) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
१२) ०१पीकसंवर्धन ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि ५६,४६,५६ ee | ५६,४६,५६ ५७,६६,५६ | (+) १,२०,०० 
१२० इतर सस्थाना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने अधिकारी, ७,५७,६० a शिका ७,५७,६० ६,८१,८४ (-) ७५,७६ 
(००) (०४) म. कृ. वि. ला. सहायक अनुदान (वेतनेतर) परभणी 
(२४१५ ००५२) सहायक अनुदाने 
३६ सहायक अनुदाने (वेतन) ९४,८८,८७ Lo | Po ९४,८८,८७ ८९,८८,८७ । (- ५,००,०० 
एकूण १५८,९३,०३ | fee | १५८,९३,०३ १५४,३७,२७ | (-) ४,५५,७६ 
१३) ०३ पशुसंवर्धन ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ।|उपविभागीय कृषि 0,23 Le 2-7 ee - --* 9,23 (9,08 (-) ७९ 
१२० इतर सस्थाना सहाय्य ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) अधिकारी, १,८८,१७ दिशी | १,८८,१७ १,८८,१७ a 
(00) (08) 4. वि. ळा. सहायक अनुदान परभणी 
ees) एकूण १९६,०० | - | - | १९६,००__ | १,९५,२१ (- ७९ 
१४) ८० सर्वसाधारण ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि) ५,८६,१२ गि शि ५,८६,१२ ५,८६,१२ र. 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(००(०४) व.ना.म.कृ.वि. परभणी 
ला कर्मचा-यांच्या अंडादानाच्या रकमेइतकी एकृण 
डिड ण »८६,१२ शि शि »८६,१ »८६,१ 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम Se Bees प कीर कविते शि 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(२४१५ 9089) 
५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
44) 09 पीकसंवर्धन 39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सहायक १,०३,४० | - | fee १,०३,४० १ (-) 9,03,38 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) संचालक १,९९,३५ शि शि १,९९,३५ १,४२,५४ (- ५६,८१ 
(00) (०५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन (लेखा-१), कृषि 
परिषदेला सहायक अनुदान आयुक्तालय 
(२४१५ ००६१) पुणे । 
एकूण ३,०२,७५ [_-__| Po 3,02,04 १,४२,५५ (- १,६०,२० 
एकूण अनिवार्य योजना ८१५,०९,४३_ | 90,00,00 | - | ८२५,०९,४३ | ७९१,३०,६८_ |) ३३,७८,७५ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


